महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या कृषि 
विद्यापीठास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२४/प्र.क्र.७७/७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४. 


वाचा : 9) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४. 
२) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७अ,दि.३१.५.२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मफुवि-३७२३/प्र.क्र.११२/७ओ,दि.११.०८.२०२३. 
४)कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मफुवि-१४२३/प्र.क्र.११८/७अ, दि.२०.१०.२०२३. 
Were व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७अ, दि.०५.०१.२०२४. 
६)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मफुवि-१४२१/प्र.क्र.२३३/७अ,दि.२१.०२.२०२४ 
व दि.२१.०३.२०२४. 
७)विद्यापीठ अभियंता,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/बांध/ 
निधी मागणी/६११७/२०२४, दि.२८.०२.२०२४. 
८) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-२०२२३/प्र.क्र.१३१(६)/२ओ,दि.३१.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी,ता.माळेगाव,जि.नाशिक येथील कृषि 
विज्ञान संकुलातील १) कृषि महाविद्यालय, २)उद्यानविद्या महाविद्यालय व ३) कृषि अभियांत्रिकी व 
तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता तसेच, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय,पेठ,ता.वाळवा,जि.सांगळी या महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता व 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत अंतर्गत चाळू असलेल्या विविध बांधकामांकरीता लेखाशिर्ष 
२४१५ ००७२ अंतर्गत ३५,भांडवली मत्ता निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता निधी मागणीचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 

त्यासअनुसरुन संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या 
विद्यापीठास, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्र. डी-३, २४१५, कृषि विषयक संशोधन व 
शिक्षण, ०१-पीकसंवर्धन, (००) (०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ 
००७२, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उपशिर्षाखाळी रु.१४५००.०० लाख, 
योजनांतर्गत तरतूद पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर पुनर्विनियोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.१४५००.०० लाख निधी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
विद्यापीठास २४१५ ००७२, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान याबाबीकरीता वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२४/प्र.क्र.७७/७-अ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 


(कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 


बाबीकरीता पुनर्विनियोजनाने रु.१४५००.०० लाख निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजूरी 


देत आहे : (रु.लाखात) 
अ. | लेखा | २०२३-२४ वितरीत | पुनर्विनियोजना | योजनेतंर्गतचे महाविद्यालय प्रशासकीय प्रशासकीय वितरीत 
क्र. | शिर्ष सुधारित निधी | द्वारे प्राप्त निधी मान्यता किंमत | मान्यतेनुसार | करावयाचा 
अंदाज वितरीत निधी निधी 
चि २ ३ jee = 4 & ie ८ ९ 
| २४१५ | १३०००.०० | १३०००.०० | १४५००.०० मौजे काष्टी, ता.मालेगाव, | २१८००.०० हि १२२००.०० 
००७२ जि.नाशिक येथील कृषि विज्ञान 
संकुलातील 
१) कृषि महाविद्यालय, 
२)उद्यानविद्या महाविद्यालय 
३) कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालय 
२ क्रांतीसिह नाना पाटील | ६१५७.१३ २३९९.२७ ७००.०० 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, मौजे 
पेठ, ता.वाळवा, जि.सांगली 
३ कृषि महाविद्यालय, पुणे येथील ९८३.२७ ३८३.०० 300,00 
पदवी विद्यार्थिनी वसतिगृह 
बांधकाम. 
faa कृषि महाविद्यालय, पुणे येथील | १०८४.५८ ६६१.० १००.०० 
सभागृहाचे बांधकाम. 
4 कृषि महाविद्यालय, धुळे येथील ९२२.६३ ६८३.०० २००.०० 
पदवी विद्यार्थिनी वसतिगृह 
बांधकाम 
& कृषि महाविद्यालय, धुळे येथील ९०५.५६ ६८३.०० 400,00 
सभागृहाचे बांधकाम. 
र्‌ कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर ९८३.२७ ५८३.०० २००.०० 
येथील पदवी विद्यार्थिनी वसतिगृह 
बांधकाम 
८ कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर ९६४.२१ ५८३.०० १००.०० 
येथील सभागृहाचे बांधकाम. 
९ मध्यवर्ती परिसर, राहुरी येथील ९२२.६३ ५८३.०० 300,00 
पदवी विद्यार्थिनी वसतिगृह 
बांधकाम 
¥ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ८८४.२१ २३३.०० 300,00 
राहुरी येथील संरक्षण भिंतीचे 
बांधकाम 
एकूण | १३०००.०० | १३०००.०० | १४५००.०० ३५६०७.४९ ६७९१.२७ १४५००.०० 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२४/प्र.क्र.७७/७-अ 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१) 


> 


AN 
~~ 


ss 


o~ 
— 
~~ 


S&S 


वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३, दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये 
देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील 
अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित/शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी/ योजनांसाठी/ 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधीत कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 
अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच, विहीत आदेशा/ 
कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 
मूल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 
कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागीळ आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे 
तात्काळ शासनास कळवावे. 

कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिळेली आहे. 
याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच, 
महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान,महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 


८) सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात /PLA बँक खात्यात ठेवता 


येणार नाही. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२४/प्र.क्र.७७/७-अ 


३. सहायक लेखाधिकारी,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजनाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले रु.१४५००.०० लाख अनुदान 
कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून,भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३७/ 
२०२४/व्यय-१, दिनांक २१/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३११८५४०६०७०१ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
६. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
७. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/ उपकोषागार अधिकारी,राहुरी,जिल्हा अहमदनगर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१५.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१६.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


